nt) 3 De ef 9 G Ly ws Ge 2° 


असा. क्र. १०५ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शाखन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत प्रकाशन 


गुरुवार, डिसेंबर २९, २००५/पौष ८, शके १९२७ 


————SeEeE——eeE——————— 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 


महाराष्ट्र शासनाने. केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग (विशेष) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर १९८८ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 

क्रमांक एचजीएस. ४७८५/२२५१/एसपीएल-७.--भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या 
परंतुक'द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले 
Prema नियम, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र 
शासनाच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील महासमादेशक, गृहरक्षक दल यांच्या कार्यालयांतील 
कनिष्ठ प्रशासनिक/आस्थापना अधिकारी, वर्ग-दोन या पदाच्या सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील 
नियम करीत आहेत :-- 

१. या नियमांना महासमादेशक, गृहरक्षक दल, बॉम्बे यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ 
प्रशासनिक/आस्थापना अधिकारी, वर्ग-दोन (सेवाप्रवेश) नियम, १९८८ असे म्हणावे. 
भाग चार-अ-१४१ (६५२) 


[किंमत रुपये ७.००] 


६५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २९, २००५/ पौष ८, शके १९२७ [भाग चार-अ 


२. या नियमामध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल a 

(अ) “ आयोग '*' याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, असा आहे; 

(ब) “ शासन “ याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 

(क) ” गृहरक्षक दल संघटना “ याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाची गृहरक्षक दल संघटना असा आहे; 

(ड) “ महासमादेशक, गृहरक्षक दल, बॉम्बे यांचे कार्यालय “ याचा अर्थ, महासमादेशक, 
गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे यांचे कार्यालय असा आहे, आणि त्यामध्ये, त्यांच्या प्रत्यक्ष 
नियंत्रण व पर्यवेक्षणाखाली असलेले समादेशक, गृहरक्षक दल यांचे कार्यालय, मध्यवर्ती 
प्रशिक्षण संस्था, गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे यांचा समावेश होतो ; 

(इ) ' समादेशक, गृहरक्षक दल, यांचे कार्यालय '“ याचा अर्थ, समादेशक, ग्रेटर बॉम्बे यांच्या 
कार्यालयासह महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी असलेले समादेशक यांचे : 
कार्यालय, असा आहे, आणि त्यामध्ये त्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण व पर्यवेक्षणाखाली जिल्हा स्तरावर 
स्थापन केलेल्या जिल्हा प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यालयाचा समावेश होतो. 

३. महासमादेशक, गृहरक्षक दल यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासनिक/अस्थापना अधिकारी 
या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,--- 

(अ) महाराष्ट्र राज्यातील गृहरक्षक दल संघटनेच्या पुढील संवर्गातील पदे धारण करणाऱ्या 
व त्या पदांवर तीन वर्षे सेवा झालेल्या व्यक्‍तीमधून योग्यतेच्या अधीनतेने व ज्येष्ठतेच्या आधारे 
योग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीद्वारे करण्यात येईल--- 

(एक) महासमादेशक यांच्या कार्यालयातील,-- 
(अ) प्रशासकीय अधिकारी (मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था), 
(ब) महासमादेशक यांचा स्वीय सहायक, 
(क) भांडार अधीक्षक. 
(दोन) समादेशक यांच्या कार्यालयातील,-- 
(अ) समादेशकाचा वेतनी सहायक, ग्रेटर बॉम्बे. 
(ब) आस्थापना अधिकारी, 
(क) अधीक्षक. 
(तीन) ग्रेटर बॉम्बे वगळता महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी असलेल्या . 
समादेशक, गृहरक्षक दल यांच्या कार्यालयातील,-- ) 
(अ) आस्थापना अधिकारी : 

परंतु, वरील संवर्गातील अधिकाऱ्यांची परस्पर ज्येष्ठता ही, त्या पदावरील त्यांच्या नियमित 
सलग सेवेच्या दिनांकाच्या आधारे निश्‍चित करण्यात आलेली असेल, 

किंवा 


APT चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २९, २००५/ पौष ८, WH १९२२७ ६५४ 


(ब) खंड (क) च्या उपखंड (दोन) व (तीन) मध्ये नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी 
विहित केलेली अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या, नागरी संरक्षण संचालनालयातील किंवा 
शासनाच्या इतर कोणत्याही विभागातील किंवा कार्यालयातील योग्य व्यक्‍तीच्या बदलीद्वारे करण्यात 
येईल, 

किंवा 

(क) ज्या व्यक्‍तीने संरक्षण सेवेतून निवृत्त किंवा सेवामुक्‍त होण्यापूर्वी दोन वर्षे कॅप्टन पद किंवा 
समतुल्य दर्जाचे पद धारण केले असेल आणि जिचे केंद्रिय सशस्त्र दलाचे सेवा सदस्यत्व समाप्त 
झाले असेल अशा व्यक्‍तीच्या सेवायोजनाद्वारे करण्यात येईल, 

किंवा 

(ड) (एक) अगोदरच शासन सेवेत नसलेल्या ज्या उमेदवारांचे वय ३३ वर्षांहून अधिक नसेल, 

(दोन) ज्यांनी सांविधिक विद्यापीठाची कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा विधि शाखेतील पदवी 
धारण केली असेल आणि त्यानंतर, 

(तीन) ज्यांनी शासन, निमशासकीय किंवा मोठी खाजगी नामांकित संस्था यामधील 
पर्यवेक्षी क्षमतेच्या जबाबदारीच्या पदावर तीन वर्षांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी काम 
केले असेल, 

अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल :- 
परंतु, जे उमेदवार विशेष अर्हता वा अनुभव किंवा दोन्हीही धारण करीत असतील अशा उमेदवारांच्या 

आबतीत आयोगाच्या शिफारशीवरून शासनाला वयोमर्यादा शिथिल करता येईल. 

४. नियम ३ च्या खंड (ड) च्या पोट-नियम (तीन) मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी 
निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर, आयोगाचे असे मत झाले असेल की, अनुसूचित जाती, बौध्द धर्मांतरीत 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसुचित जमाती किंवा भटक्या जमाती यातील 
उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक तो अनुभव असणारे पुरेसे उमेदवार 
उपलब्ध नाहीत तर, आयोगास, अशा निवडीच्या संबंधात अनुभव कालावधीबाबतची आवश्यकता 
शिथिल करता येईल आणि अशा जाती किंवा जमातीच्या योग्य उमेदवाराची निवड करता येईल. 

५. नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती, दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता परिविक्षाधीन असेल. 

६. त्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्‍तीस, त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जर ती 
'हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल, “ar त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला 
“ge मिळालेली नसेल तर, त्या परीक्षा उत्तीर्ण कराव्या लागतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस. आर. शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 
भाग चार-अ-१४२ 


६५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २९, २००५/ पौष ८, शके १९२७ [भाग चार-अ 


गृह विभाग (विशेष) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २००५ 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक एचजीएस. २००३,/प्र.क्र. ७०/विशा-८.--भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाच्या गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील महासमादेशक, गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
याच्या कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासनिक/आस्थापना अधिकारी, वर्ग-दोन पदाच्या (सेवाप्रवेश) नियम, 
१९८८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहेत :- 

१. या नियमांना गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील महासमादेशक, गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गट-ब (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २००५ असे 
संबोधण्यात यावे. 

२. महासमादेशक, गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासनिक 
अधिकारी, वर्ग-दोन (सेवाप्रवेश) नियम, १९८८ (यापुढे प्रधान नियम असे संबोधण्यात येईल.) च्या 
नियम १ मधील '' बॉम्बे वर्ग-दोन “ या शब्द व संख्येऐवजी '' मुंबई गट-ब '' असे वाचावे. 

३. प्रधान नियमातील नियम ३ मध्ये,-- 
खंड (ब) ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे :-- 

(एक) “ (ब) नागरी संरक्षण संचालनालयातील किंवा शासनाच्या अन्य विभागातील किंवा 
उपक्रमातील समतुल्य पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि 
कला, शास्त्र, वाणिज्य किंवा विधी शाखेतील सांविधानिक विद्यापीठाची पदवी धारण करणाऱ्या 
योग्य व्यक्‍तीच्या बदलीने, ”; 

(दोन) खंड (ड) वगळण्यात यावा. 

प्रधान नियमातील नियम ४ वगळण्यात यावा. 

प्रधान नियमातील नियम ५ वगळण्यात यावा. 

प्रधान नियमातील नियम ६ ला नियम ४ असे संबोधण्यात यावे. 

प्रधान नियमातील नियम ६ च्या नंतर खालील नियम ५ अंतर्भूत करण्यात यावा :-- 
“५. नियम 3 मधील पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्‍तीने महाराष्ट्र शासानाच्या माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेल्या संगणक हाताळणी वापराबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे 
आवश्यक राहील.''. 


BLM EE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क. गो. देशपांडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २९, २००५/ पौष ८, शके १९२७ ६५६ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2005 
NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. HGS. 2003/CR-70/SPL-8.—In exercise of the powers conferred by the 
proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of 
Maharashtra is hereby pleased to make the following rules to amend the 
Junior Staff Officer in the office of the Commandant General, Home 
Ciuards, Bombay, Class-II (Recruitment) Rules, 1988 namely :- 

1. These rules may be called the Junior Staff Officer in the office of the 
Commandant General, Home Guards, Mumbai, Group-B, (Recruitment) 
(Amendment) Rules, 2005. 

2. In rule 1 of the Junior Staff Officer in the Office of the Commandant 
(‘eneral, Home Guards, Bombay, Group-II (Recruitment), Rules, 1988 
(nereinafter referred to as “the principal rules ”), for the words and. figures 
“Bombay Class-I]”, the words and letter “Mumbai, Group-B” shall be 
substituted. 

3. In rule 3 of the principal Rules,— 

for clause (B), the following shall be substituted : 

(i) “ (58) by transfer of a suitable person possessing Bachelor’s 
Degree in Arts, Science, Commerce or Law of a Statutory University 
and holding an equivalent post, for a period of not less than three 
years, in the Directorate of Civil Defence or in any other Department 
or office of the Government or a Government Undertaking.”, 

(ti) Clause (D) shall be deleted. 

4. Rule 4 of the principal Rules shall be deleted. 

5. Rule 5 of the principal Rules shall be deleted. 

6. Rule 6 of the principal Rules shall be renamed as Rule 4. 

7. After Rule 6 ofthe principal Rules, the following Rules shall be added 
zs Rule 5 :- 

“5. Person appointed to the post mentioned in Rule 3 should posses a 
certificate in computer operation prescribed by the Directorate ofInformation 

Technology, Government of Maharashtra, from time to time.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K. G. DESHPANDE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


